अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक 
वर्ष २०२३-२४ करिता खाजगी विना 
अनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या 
संस्थांना विविध मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.मान्यता-२०२३/प्र.क्र.६३/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६ जुले, २०२३. 


वाचा : १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२३/प्र.क्र.६३/ 

तांशि-४, दि.३०.०६.२०२३. 

२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२३/प्र.क्र.६३/ 
तांशि-४, दि.०७.०७.२०२३. 

३) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२३/प्र.क्र.६३/ 
तांशि-४, दि.१९.०७.२०२३. 

४) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/मान्यता/२०२३/६०५, 
दि.११.०७.२०२३ 

५) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/मान्यता/२०२३/६२७, 
दि.१३.०७.२०२३ 

६) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/मान्यता/२०२३/६४३, 
दि.२०.०७.२०२३. 

७) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/मान्यता/२०२३/६४९, 
दि.२५.०७.२०२३. 


शुध्दीपत्रक : उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील “शासन निर्णय क्रमांक मान्यता- 
२०२३/प्र.क्र.६३/तांशि-४, दि.३०.०६.२०२३ सोबतच्या Annexure B मधील अनु.क्र.२८७ ते २९० 
समोरील रकाना क्रमांक १० मधील University या शिर्षाखाळी “डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
टेक्नॉंलॉजीकल युनिर्व्हसिटी, लोणेरे” ऐवजी “शिवाजी युनिर्व्हसिटी, कोल्हापूर” असे वाचण्यात 
यावे. 


तसेच संदर्भाधीन क्र.०२ येथील “शासन निर्णय क्रमांक मान्यता-२०२३/प्र.क्र.६३/तांशि- 
४, दि.०७.०७.२०२३ सोबतच्या Annexure 8 मधील अनु.क्र.५४ ते ५६ समोरील रकाना क्रमांक 
qo मधील University या शिर्षाखाली “शिवाजी युनिर्व्हसिटी, कोल्हापूर” ऐवजी “डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर टेक्नॉलॉजीकल युनिर्व्हसिटी, लोणेरे” असे वाचण्यात यावे. 


त्याचप्रमाणे संदर्भाधीन क्र.०३ येथील शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२३/प्र.क्र.६३/तांशि- 
४, दि.१९ जुले, २०२३ सोबतच्या Annexure - A मधील अनु.क्र.२ समोरील रकाना क्रमांक ९ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.६३/तांशि-४ 


मधील दुस-या ओळीत “Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur” 
ऐवजी “Dr.Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere” असे वाचण्यात 
यावे” आणि 


“शासन निर्णय क्रमांक मान्यता-२०२३/प्र.क्र.६३/तांशि-४, दि.१९ जुले, २०२३ सोबतच्या 
Annexure - E मधील अनु.क्र.०१ समोरील रकाना क्र.०३ मध्ये “६९७६-॥ता8 College of 
Management Studies” ऐवजी “Indira Global School of Business” असे वाचण्यात यावे. 


२. हे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०७२५१६०५५३०७०८ 
असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


N | T | N Digitally signed by NITIN JYOTINATH GHIRATKAR 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER 


GHIRATKAR maa 
(नि.ज्यो.घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
३. सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
४. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 
५. संबंधित विद्यापीठ (संचाळक,तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
६. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 
मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 
७. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग), नवी दिल्ली. 
८. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्श्युरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 
९. निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


